जिल्हा व सत्र न्यायालय,कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी ०२२१/५१/प्र.क्र.२१/कार्यासन ११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०२१. 
पहा: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा,दि.१०/९/२००१. 

२. शासन निर्णय क्र. अस्थायी ०२२०/२२/प्र.क्र.२४/कार्यासन ११, दि.१४/०९/२०२०. 

३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क्र., दि.१५/०२/२०२१. 

४. जिल्हा व सत्र न्यायालय,कोल्हापूर यांचे पत्र जा.क्र.(प्रशासन)/९०५/२०२१,दि.२८/०१/२०२१. 


प्रस्तावना : 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील २४२ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ येथील 
शासन निर्णयान्वये दि.०१/९/२०२० ते २८/०२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


शासन निर्णय : 

जिल्हा व सत्र न्यायालय, कोल्हापूर यांनी दि.२८/१/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये एकूण २५२ अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याची विनंती केळी आहे. त्यानुसार जिल्हा व सत्र न्यायालय, कोल्हापूरच्या 
आस्थापनेवरील पुढील TRA नमूद केलेली २५२ अस्थायी पदे दि. ०१/०३/२०२१ ते दि.३१/०८/२०२१ या 
कालावधीत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 
(विन! अधिक्षक ०२ 
२ | सहायक अधीक्षक ०९ 
३ | लघुलेखक ग्रेड-१ ०७ 
४ | लघुलेखक ग्रेड-२ of 
५ | लघुलेखक ग्रेड-३ १५ 
६ | वरिष्ठ लिपीक 33 
७ । कनिष्ठ लिपीक ९१ 
८ | मुख्य बेलिफ ०४ 
९ । Bras ५५ 
१० | पुस्तक बांधणीकार ०१ 
११ | वाहनचालक ०१ 
१२ | बेलिफ २० 
१३२ | उद्वाहक Po 
१४ | पहारेकरी ०४ 
१५ | सफाईंगार a: ee 
एकूण पदे २५२ 


झासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२२१/५१/प्र.क्र.२१/कार्यासन ११ 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान, १०५- दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) जिल्हा 
व सत्र IAAT, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र BMA, (२०१४ ०१७२ ) (दत्तमत)( अनिवार्य) ०१- वेतन या 
लेखाशीर्षाखालील सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आपुक, 
दि.१५/२/२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२२४१२४७२०२३१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Navagire Santosh Sampatti 
न DN: c=I of Mal tra, ou=Law and 
avagire Sa ntosh = Mabarsh 
0=214b4345a2842afe7dd0cbda9e8d83579cbedaaaef30F 
e 1da096e4e407797, 
S a m p a tt | serialNumber=0cb1b0de02001 Scf6d 180057927 1f4816460b18 
02c2ae247dd6dd6f47462cd3, cn=Navagire Santosh Sampatti 


Date: 2021.02.24 15:27:59 +05'30' 


(सं. सं. नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 


१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय,कोल्हापूर, 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर, 

६. विधि व न्याय विभाग, कार्या-२०/२३, मंत्रालय, मुंबई, 

७. वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.क.कक्ष/अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई, 
८. निवडनस्ती (कार्यासन ११). 


KKKKKKKKKKKEKKKEKKEKKEKRKEKKEKRKKKERKR 


पृष्ठ २ पैकी २ 


